शासकीय आदिवासी वसतीगृहामध्ये 
खास बाब म्हणून प्रवेश देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन शुद्धीपत्रक क्रमांक : आवगृ-२०१९/प्र.क्र.१०३/का.१२ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दि. १७ नोव्हेंबर, २०२२ 


वाचा :- 


आदिवासी विकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांक आवगृ-२०१९/प्र.क्र.१०३/का.१२, दि.३०.०८.२०१९ 


शासन शुद्धिपत्रक :- 

उपरोक्त शासन निर्णयान्वये शासकीय आदिवासी वसतिगृहात शासन स्तरावरुन विशेष बाब 
म्हणून प्रवेशा देण्याबाबत पुढीलप्रमाणे आदेश दिलेले होते. 

मुद्दा क्र.२ आदिवासी मुला-मुलींच्या प्रत्येक वसतीगृहात प्रत्येक वर्षी रिक्‍त होणाऱ्या जागांपैकी ५ 
टक्के जागा अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यामधूनच "खास बाब" म्हणून शासन स्तरावरुन भरल्या जातील. 


वरील आदेशात सुधारणा करुन आता शासन पुढील प्रमाणे आदेशा निर्गमित करीत आहेत. 


मुद्दा क्र.२ आदिवासी मुला-मुलींच्या प्रत्येक वसतीगृहात मंजूर जागांपैकी ५ टक्के जागा अनुसूचित 
जमातीच्या विद्यार्थ्यांमधूनच "खास बाब" म्हणून शासन स्तरावरुन भरल्या जातील. 


सदर शासन शुद्धीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०२२१११७१७३८५९९६२४ असा आहे. हे शुद्धिपत्रक 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


UDAY GANPAT ® em 
GAWAS पण ata 
(उदय गवस) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 
१.आयुक्‍त, आदिवासी विकास , नाशिक. 
२.अपर आयुक्‍त, आदिवासी विकास, नाशिक/नागपूर/अमरावती/ठाणे. 
३.सर्व प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प. 
४. सर्व गृहपाल, आदिवासी मुला-मुलींचे शासकीय वसतिगृह (प्रकल्प अधिकारी यांचे मार्फत) 
५.महाळेखापाल-१/२(लेखा व अनुज्ञेयता)/(लेखापरिक्षा), मुंबई/नागपूर. 
६. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 
७. निवडनस्ती का.१२. 


